RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १२ ] 


[ पृष्ठे १५ 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९३७ 

[किंमत : रुपये ९.०० ]] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
जी . टी . रुग्णालय आवार , १० वा मजला, नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ मार्च २०१५ 


अधिसूचना 
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम , २००३. 

क्रमांक प्रचिनी . २०१४ /प्र.क्र . ४७७/ कु.क.- गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध ) अधिनियम , २००३ च्या कलम 
१६ अ च्या पोट-कलम ( १) आणि (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच त्याबाबतीत सहाय्यभूत करणाऱ्या सर्व 
अधिकारांचा वापर करून आणि शासन अधिसूचना क्र . प्रचिनी. २००६ / ४२३ / प्र.क्र . १५०/ कु.क . २, दिनांक ५ मार्च २०११ यास अधिक्रमित करून 
महाराष्ट्र शासन उक्त अधिनियमाखाली दिलेली कार्य पार पाडण्यासाठी राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळ स्थापन करीत आहे आणि खाली नमूद 

केलेले 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य यांची राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळावर नियुक्ती करीत आहे : 


अ.क्र . 


सदस्यांचे नाव 


सदस्यत्वाचा प्रकार 


( ३ ) 


१ 


पदसिद्ध अध्यक्ष 


पदसिद्ध उपाध्यक्ष 
पदसिद्ध सदस्य 


४ 


पदसिद्ध सदस्य 


( १ ) 

( २ ) 
मा . मंत्री ( आरोग्य ) 
२ प्रधान सचिव ( सार्वजनिक आरोग्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
३ प्रधान सचिव ( नगरविकास विभाग), मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 

प्रधान सचिव ( विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
५ प्रधान सचिव ( महिला व बालविकास विभाग) , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
६ सचिव ( सामाजिक न्याय व सांस्कृतिक कार्यविभाग), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ किंवा त्यांचे प्रतिनिधी 
७ सचिव ( वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग ), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ किंवात्यांचे प्रतिनिधी 
८ आयुक्त ( कु.क.), तथा अभियान संचालक , राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान , मुंबई 
९ संचालक , आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 


पदसिद्ध सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य 


- 


पदसिद्ध सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य 
पदसिद्ध सदस्य 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


सदस्य 


सदस्य 


. 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


१० मा . आमदार डॉ . निलमताई गोव्हे, 

घर क्र . ११०५/१, सिल्व्हररॉक्स, हरे कृष्ण मंदिर पथ, मॉडेल कॉलनी, शिवाजी नगर , पुणे ४११ ०१६ . 
११ मा . आमदार श्रीमती शोभाताई फडणवीस , 

मु . पो . मूल , ता . मूल , जि . चंद्रपूर. 
१२ मा . आमदार डॉ . भारती हेमंत लव्हेकर , 

१५०४ , बिल्डिंग नं . ७ / ए, फॉरच्यून, ५ ९, न्यू म्हाडा कॉम्प्लेक्स , लोखंडवाला सर्कलजवळ , 

अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०५३ . 
१३ श्री . दीपक साळवी, विधि तज्ज्ञ , 

२०३, ओम श्री वक्रतुंड को - ऑ. हौ . सोसायटी, भक्ती मंदीर रोड , पाचपखाडी, ठाणे ( प.) ४२१ ६०३. 
१४ श्रीमती मृदुला सावंत , प्रबोधन, गोरेगाव, 

प्रबोधन क्रीडा भवन मार्ग, सिद्धार्थनगर , गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० १०७ . 
१५ श्रीमती रेखाताई दिनकरराव पाटील , 
एन-७, 

बी -१ , सिडको, एन-७, सिडको पोलीस स्टेशनजवळ , औरंगाबाद ४३१ ००३. 
१६ डॉ . वर्षा सुभाष ढवळे , स्त्री रोग तज्ज्ञ , 

एन-३, नवीन स्नेह नगर, वर्धा रोड, नागपूर ४४० ०१५. 
१७ डॉ . संगीता पिकाले , स्त्री रोग तज्ज्ञ , 

पिकाले हॉस्पिटल, उमा -महेश बिल्डिंग, एमएमसी मार्ग, २ क्रॉस लेन , माहिम (प.), मुंबई ४०० ०१६ . 
१८ डॉ . कार्तिकी संदिप काळदाते , 

सुशिला, वालवड रोड, स्वामी समर्थ नगर , कर्जत, ता . कर्जत , जि . अहमदनगर ४१४ ४०२. 
१ ९ डॉ . सुजाता चिटणीस , बाल रोग तज्ज्ञ , 

जानकी निवास , पी . बी . स्किम रोड नं . ३, विलेपार्ले ( पू.), मुंबई ४०० ०५७. 
२० डॉ . चंद्रकांत हौसराव मोरे, 

जीवन हॉस्पिटल , खर्डा चौक , जामखेड , ता . जामखेड , जि . अहमदनगर ४१३ २०१. 
२१ डॉ . जयदीप आर गांधी, रेडिओलॉजिस्ट , 

१, भारतकुंज, ५ ९, बापुभाई वाशी रोड , विलेपार्ले (प.), मुंबई ४०० ०५६ . 
२२ अध्यक्ष , राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
२३ उप सचिव ( कुटुंब कल्याण ), सार्वजनिक आयोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२४ अतिरिक्त संचालक , आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण , पुणे 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


. 


सहयोगी सदस्य 


सहयोगी सदस्य 


पदसिद्ध सदस्य सचिव . 


अधिनियमातील कलम १६ ( अ ) मधील पोट -कलम ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार अशासकीय सदस्यांची मुदत ३ वर्षांची राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


ज्ञा . ल . सुळ , 
शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 
G. T. Hospital, Complex Building, 10th Floor , Mantralaya , 

Mumbai 400 001, dated the 31st March 2015 . 


NOTIFICATION 


PRE -CONCEPTION AND PRE -NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES (PROHIBITION OF SEX SELECTION ) ACT , 2003. 

No. Prachini. 2014 /C.R . 477 /FW.— In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 2 ) 
and (3 ) of section 16A of the Pre -conception and Pre-natal Diagnostic Techniques ( Prohibition of 
Sex Selection ) Act, 2003 and of all other powers enabling it in that behalf , and in supersession of 
the Government Notification , Public Health Department No. Prachini. 2006 /423 /C.R . 150 /F.W . 2 , 
dated the 5th March 2011 , the Government of Maharashtra hereby constitutes the State 
Supervisory Board for the purposes of the said Act and appoints the following persons to be the 
Chairperson , Deputy Chairperson and Members of the State Supervisory Board namely : 


Type of 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of the Member / 
Designation 

( 2 ) 


Membership 

( 3 ) 


1 Minister for Health And Family Welfare , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 . 


Chairperson 
( Ex. Officio ) 


2 The Principal Secretary (Family Welfare ), 

Mantralaya , Mumbai 400 032. 


Deputy 
Chairperson 
( Ex . Officio ) 


Member 
(Ex. Officio ) 


3 The Principal Secretary , Urban Development Department , 

Mantralaya , Mumbai 400 032 . 
4 The Principal Secretary , Law and Judiciary Department , 

Mantralaya ,Mumbai 400 032 . 
5 The Principal Secretary , Woman and Child Development Department , 

Mantralaya, Mumbai 400 032 . 


Member 
(Ex. Officio ) 


Member 
(Ex. Officio ) 


Member 
(Ex. Officio ) 


6 The Secretary , Social Justice Cultural Affairs, Sports and Special 

Assistance Department, Mantralaya , Mumbai 400 032. 
7 The Secretary , Medical Education and Drugs Department, 

Mantralaya , Mumbai 400 032 . 
8 Commissioner (Family Welfare) and Mission Director of National 

Rural Health Mission , Mumbai 400 032 . 


Member 
(Ex. Officio ) 


Member 
( Ex . Officio ) 


9 


The Director of Health Services, Maharashtra State, Mumbai 400 032 


Member 
(Ex. Officio ) 


Member 


Member 


10 Smt. Dr. Neelamtai Gorhe , 

House No. 1105/1, Sliver Rocks, Hare Krishna Mandir Path , Model 

Colony, Shivaji Nagar , Pune 411 016 . 
11 Smt. Shobhatai Fadnavis , 

At Mul, Post-Mul, Dist. Chandrapur. 
12 Smt. Dr. Bharati Hemant Lavhekar , 

1504 , Building No. 7 /A , Fortune, 59, New MHADA Complex , 
Near Lokhandwala Circle , Andheri (W.), Mumbai 400 053. 


Member 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Member 


Member 


13 Adv. Deepak Salvi , 

203 , Om Shree Vakratund C.H.S., Bhakti Mandir Road , Panchpakhadi, 

Thane (W.) 421 603 . 
14 Smt. Mrudula Sawant, 

Prabodhan , Goregaon , Prabodhan Krida Bhavan Marg , Siddharth 

Nagar , Goregaon (W.) Mumbai 400 107 . 
15 Smt. Rekhatai Dinkarrao Patil , 

N - 7 , B - 1, CIDCO , Near CIDCO Police Station , Aurangabad 431 003 
16 Dr. Varsha Subhash Dhawale , 

N - 3 , New Sneh Nagar , Vardha Road , Nagpur 440 015 
17 Dr. Sangeeta Pikale , 

Pikale Hospital, Uma-Mahesh Building, MMC Marg , 2nd Cross Lane, 
Mahim (W.) Mumbai 400 016 . 


Member 


Member 


Member 


Member 


Member 


18 Dr. Kartiki Sandeep Kaldate , 

Sushila , Walwad Road , Swami Samarth Nagar, Karjat, Tal. Karjat, 

Dist . Ahmdnagar 414 402 . 
19 Dr. Sujata Chitnis , 

Janaki Niwas , P. B. Scheme, Road No. 3 , Vileparle ( E.), Mumbai 400 057. 
20 Dr. Chandrakant Hausrao More , 

Jeevan Hospital, Kharda Chowk , Jamkhed , Tal. Jamkhed , 

Dist. Ahmadnagar 413 201 . 
21 Dr. Jaydeep R. Gandhi, 

1, Bharatkunj, 59, Bapubhai Vashi Road , Vileparle (W.), 
Mumbai 400 056 . 


Member 


Member 


22 The Chairperson , State Women Commission Maharashtra State , 

Mumbai . 


Member 
(Co- opted ) 


Member 
(Co- opted ) 


23 Deputy Secretary , Family Welfare, Public Health Department, 

Mantralaya , Mumbai 400 032 . 
24 The Additional Director of Health Services , Family Welfare , 

Pune . 


Member 
Secretary 
( Ex -officio ) 


As per provision of this Act 16 ( A )( 4 ) the term of office of a member other than the Ex-officio 
Member , shall be 3 years . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. L. SUL , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


द 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू मार्ग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २ मार्च २०१५ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१५/ २३७/ प्र.क्र . ५४/ म- १.– महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Kotak 
Mahindra Old Mutual Life Insurance Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरीत्या भरलेली 
मुद्रांक शुल्क रक्कम रु . ४,००,००० (रुपये चार लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ ते ३० एप्रिल २०१५ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / ६०९ / प्र.क्र . १५६/ म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की LIC OF INDIA 
PUNE DO - II यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरीत्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रु . ५,००,००० 
( रुपये पाच लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


: 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१५ / ६१०/ प्र.क्र . १५७/ म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ (१८ ९९ परि-२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की LIC OF INDIA 
PCMC CELL यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरीत्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रु. ४०,००,००० 
( रुपये चाळीस लाख फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २६ मार्च २०१५ ते १५ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु. २०१५ / ६१२ / प्र.क्र . १५९ / म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ ( १) ( ब) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की MCGM BEST 
Undertaking यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रु. १२,००,००० 
( रुपये बारा लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १५ मार्च २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


or 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / ६१३ / प्र.क्र . १६० / म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ (१८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की Cigna TTK 
Health Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रु . १५,००० ( रुपये पंधरा हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग चार- अ -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ४ एप्रिल २०१५ . 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु. २०१५ / ६१४ / प्र.क्र . १६१/ म-१.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ (१८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , Bharti AXA 
Life Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये १,००,००० (रुपये एक लाख फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


११ 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक ८ एप्रिल २०१५ . 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९. 

क्रमांक एमुशु . २०१५ / ६८१/ प्र.क्र . १८४ /म- १.- महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ ( १८ ९९ परि -२ ) 
च्या कलम ९ (१ ) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत आहे की , LIC OF 
INDIA SSS DIVISION यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम 
रुपये ४३,००० (रुपये त्रेचाळीस हजार फक्त) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधीन राहून एकत्रित मुद्रांक शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे : 

वरील पावत्यांचा वापर दिनांक ५ एप्रिल २०१५ ते ५ एप्रिल २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 
२ . उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क परत 
करण्यात येणार नाही. 

३ . उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर आवश्यक महसूल 
मुद्रांक लावण्यात यावा. 

प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे दिला पाहिजे . 
यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही. 


१ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


भाग चार - अ -२ अ 


१२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० -मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 

गृह 

विभाग 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० एप्रिल २०१५ 


~ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक टीटीसी-२६१४ / प्र.क्र . १०६ / पोल - ३. - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ (१ ९ ७४ चा २) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू करताना, 
तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून यासंबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा नागपूर 
जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , नागपूर ( ग्रामीण ) यांचे कार्यक्षेत्राखालील बुटीबोरी पोलीस ठाण्याशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण 
करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस अधीक्षक , नागपूर (ग्रामीण) यांचे कार्यक्षेत्राखालील 
बुटीबोरी पोलीस ठाणे व एमआयडीसी बुटीबोरी पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या प्रत्येक पोलीस 
ठाण्यांमध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे : 

अनुसूची 
( १) बुटीबोरी पोलीस ठाणेअंतर्गत येणारी गावे/ क्षेत्र 


अ . क्र . 


अ . क्र . 

गावाचे/ क्षेत्राचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ बोरी टाऊन 
२ बोरखेडी रेल्वे 
३ रुईखैरी 
४ ब्राम्हणी 
५ सोनेगाव 
६ सोनुर्ली 


७ दुधा 


८ वाठोडा 
९ जंगेश्वर 
१० खापरी ( सुभेदार ) 
११ तरसी 
१२ धवळपेठ 
१३ जुनापाणी 
१४ मोहगाव 
१५ बोथली ( देवतळे ) 
१६ वाकेश्वर 
१७ तुमडी 
१८ पांजरी 
१९ सुकळी 
२० मंगरुळ 
२१ नवरमारी 
२२ खरसोली 
२३ पिलकापार 
२४ मरसघाट 
२५ बोरखेडी (रूप) 
२६ परसोडी 
२७ वरंगा 
२८ कोलार 


गावाचे/ क्षेत्राचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
२ ९ देवळीगूजर 
३० घोटी 
३१ सावंगी 
३२ आसोला 
३३ हळदगाव 
३४ वडगाव 
३५ घोडेघाट 
३६ आजनगाव 
३७ भान्सुली 
३८ शिरूळ 
३ ९ तूरकमारी 
४० देवळीराधा ( पेठ ) 
४१ बोरगाव 
४२ रिधोरा 
४३ किन्हाळा 
४४ किन्हळगाव 
४५ दुधाळा 
४६ जयपूर 
४७ मसाळा 
४८ बोथली ( गोंड ) 
४ ९ ठाणा 

पेटीचुहा 
५१ बिंदोली 
५२ फुकेश्वर 
५३ जांभळापाणी 
५४ सिंधीविहरी 
५५ जामगड 
५६ खापरी ( डवा ) 
५७ थारा (रिठी) 

एकूण - गावे/ क्षेत्र ५७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १ ९ ३७ 


१३ 


( २) एमआयडीसी बुटीबोरी पोलीस ठाणेअंतर्गत येणारी गावे/ क्षेत्र 
गावाचे नाव 

अ . क्र . 

गावाचे नाव 
( २ ) 

( १ ) 

( २ ) 


अ . क्र . 


८ किन्ही ( बेलदार ) 


९ टेंबरी 


१० मांडवा 


४ 


१ टाकळघाट 
२ खापरी ( मोरे ) 
३ गणेशपूर ( बीड ) 

भारकस (किरमीटी) 
५ सूकळी ( बेलदार ) 
६ सालईधाबा 
७ एमआयडीसी परिसर (पूर्वीची आमगांव, गंगापूर, 

उमरी , खापा, देवापूर , मुर्झरी व कोहळा ही गावे ). 


११ वटेघाट 


१२ पोही 


१३ खैरी ( कलार ) 


. 


एकूण - गावे/ क्षेत्र १३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , 2nd Floor, Mumbai 400 032, dated the 20th April 2015 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973. 

No. TTC - 2614 /CR - 106 / Pol- 3.— In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of its section 
2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of Maharashtra 
and in suppression of all the previous notifications , orders or instruments issued in this behalf , in 
so far as they relates to the local area specified in the Schedule below the Government of 
Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule below to be Butibori Police 
Station and MIDC Butibori Police Station under the Superintendent of Police, Nagpur Rural and 
directs that each of the Police Stations so declared shall include local areas specified against each 
of them : 

Schedule 
( 1) Police Station , Butibori 


Sr. 


Name of Villages 


Sr. 


Name of Villages 


No. 


No. 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 Bori Town 
2 Borkhedi Railway 
3 Ruikhairi 
4 Bramhni 
5 Sonegaon 
6 Sonurli 
7 Dudha 
8 Wathoda 
9 Jangeshwar 
10 Khapari (Subhedar ) 
11 Tarasi 
12 Dhawalpeth 
13 Junapani 
14 Mohgaon 
15 Bothali (Deotale ) 
16 Wakeshwar 
17 Tumadi 
18 Panjari 
19 Sukali 
20 Mangrul 
21 Nawarmari 
22 Kharsoli 
23 Pilkapar 
24 Marasghat 
25 Borkhedi (Rup ) 
26 Parsodi 
27 Waranga 
28 Kolar 


29 Dewaligujar 
30 Ghoti 
31 Sawangi 
32 Asola 
33 Haladgaon 
34 Wadgaon 
35 Ghodeghat 
36 Anjangoan 
37 Bhansuli 
38 Shirul 
39 Turakmari 
40 Dewaliradha (Peth ) 
41 Borgaon 
42 Ridhora 
43 Kinhala 
44 Kinhalgoan 
45 Dudhala 
46 Jaipur 
47 Masala 
48 Bothali (Gond ) 
49 Thana 
50 Petichuha 
51 Bindoli 
52 Fukeshwar 
53 Jambhalapani 
54 Sindhivihari 
55 Jamgad 
56 Khapari (Dawa ) 
57 Thara ( Rithi) 


Total— Villages/ area 57 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ३० - मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९ ३७ 


१५ 


(2 ) Police Station , MIDC Butibori 


Name of Villages 


Name of Villages 


Sr. 
No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 2 ) 


8 Kinhi ( Beldar ) 


9 Tembari 


10 Mandawa 


1 Takalghat 
2 Khapari (More ) 
3 Ganeshpur (Bid ) 
4 Bharkas (Kirmiti) 
5 Sukali ( Beldar ) 
6 Salaidhaba 
7 MIDC Area (Earlier Aamgaon , 

Gangapur , Umeri, Khapa , 
Devapur, Murzhari, Kohla , etc. 
Villages ) . 


11 Wateghat 


12 Pohi 


13 Khairy (Kalar) 


Total - Villages / area 13 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


